प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील 
आवारामध्ये नवीन विद्युत केबळ टाकणे व 
पथदिवे बसविण्याच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.६८/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ०९ मार्च, २०२१ 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/माआ/ टे-२/प्रामरुरत्नागिरी/प्र.मा./५१७६- 
७७/२१, दिनांक २६/०२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णाळय, रत्नागिरी येथील आवारामध्ये नवीन विद्युत bas टाकणे व पथदिवे 


बसविण्यासाठी येणा-या खर्चास प्रशासकीय देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील 


प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णाळय, रत्नागिरी येथील आवारामध्ये नवीन विद्युत केबळ टाकणे व पथदिवे 


बसविण्यासाठी येणा-या एकूण रुपये ५,९७,८३४/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास खालीलप्रमाणे 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजित रक्‍कम 
शि | प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील आवारामध्ये | रु.२,९९,८७८/- 
नवीन विद्युत केबल टाकणे. 
२. प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी येथील आवारामध्ये | रु. २,९७,९५६/- 
पथदिप बसविणे. 
एकुण रु. ५,९७,८३४/- 


२. उपरोक्त कामाकरीता होणारा खर्च सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून खालील 


लेखाशिर्षा अंतर्गत भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.६८/आरोग्य ३अ 


मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११०-रुग्णालय व दवाखाने 

११०-६ पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना 

(०६) (०१) मध्यवर्ती मनोरुग्णालये 

२७- लहान बांधकामे (२२१० ०२९१) 
३. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३ /प्र.क्र.३० /२०१३ /विनियम भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या GRR erie वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग पहिळा, उपविभाग-पाच 
मधील अ.क्र.५, नियम क्र.१३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०२१३३७३८९८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Sanjeev 


Sanjeev Harishchandra Dhuri 
Harishchandra Dhuri Pate: 2921.03.09 14:27:08 
+05'30' 
(सं.ह.धुरी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ,कोल्हापूर 
५. वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, रत्नागिरी. 
६. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


